RNI No.MAHBIL / 2009 / 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ७ , 


अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
क्र . उप - प्र.अ . / ८३७१ / इ.प्र . / पू.उ. / दिनांक १८ जून २०२१ 


सार्वजनिक सूचना 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ ( आजतागायत सुधारित ) च्या कलम २ ९ ७ ( १ ) ( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे जाहीर सूचना देण्यात 
येत आहे . बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ' एस ' विभागातील नरदासनगर रोड , बाधितनगर , भूमापन क्र . ५० , ५१ , ५३/१ , ६१ ते ७६ , ७८ , ७ ९ व 
८१ ते ८७ या रस्त्याच्या ९ .१५ मी . प्रस्तावित रस्तारेषा रुंदीकरणाबाबतचा प्रस्ताव , महापालिकेच्या सभेमध्ये , सदर सूचना प्रस्तावित केल्यापासून 
३० दिवसांच्या नंतर येणाऱ्या किंवा जेव्हा केव्हा सदरहू प्रस्ताव महापालिकेच्या सोयीनुसार निकालात काढता येईल , अशा महापालिकेच्या सभेत 
मांडण्यात येईल . 


नरदासनगर रोड या रस्त्यास ६.१० मी . रुंदीची रस्तारेषा , महापालिका आयुक्त यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ मधील 
कलम २ ९ ७ ( १ ) ( अ ) अन्वये क्र . AE ( SUR ) / ES / 23 , dt . 13th July 1995 अन्वये मंजूर केली होती . सदर प्रचलित मंजूर रस्तारेषेने 
बाधित असलेला ' एस ' विभागातील नरदासनगर रोड ह्या रस्त्याची रुंदी ९ .१५ मी . इतकी करण्याचे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली , 
२०३४ च्या कलम १ ९ ( टिपणी -१ ) अन्वये प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


महानगरपालिका आयुक्त यांनी ९ .१५ मी . प्रस्तावित रस्ता रेषा यापूर्वी क्र . एमसीपी / ८०५३ , दिनांक २३ मार्च २०२१ अन्वये तत्वतः मंजूर केली 
होती . सदर ९ .१५ मी . रस्तारेषा नकाशावर A - B - C - D प्रमाणे हिरव्या रंगाने दर्शविली आहे . तसेच प्रचलित ६.१० मी . मंजूर रेषा लाल रंगात 
दर्शविली आहे . सदर नकाशा सहायक आयुक्त ' एस ' विभाग कार्यालय आणि सहायक अभियंता ( सर्वेक्षण ) पू.उ. , उपप्रमुख अभियंता ( इ.प्र . ) पूर्व 
उपनगरे यांचे कार्यालय , राज लेगेसी इमारतीच्या बाजूला , लाल बहादूर शास्त्री मार्ग , विक्रोळी ( पश्चिम ) मुंबई ४०० ०८३ , तसेच सहायक आयुक्त 
' एस ' विभाग यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


ज्या कोणास उपरोक्त प्रस्तावाबाबत प्रतिवेदने / हरकती पाठवावयाच्या असतील त्यांनी सहायक आयुक्त ' एस ' विभाग यांच्या कार्यालयात 
अथवा सहायक अभियंता ( सर्वेक्षण ) पू.उ. , ( पत्ता उप प्रमुख अभियंता ( इ.प्र . ) पूर्व उपनगरे यांचे कार्यालय , राज लेगेसी इमारतीच्या बाजूला , लाल 
बहादूर शास्त्री मार्ग , विक्रोळी ( पश्चिम ) मुंबई -४०० ०८३ ) यांच्या कार्यालयात संबंधित नोटीस प्रकाशनाच्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आंत 
( सुट्टीचे दिवस धरून ) प्राप्त होतील अशाप्रकारे पाठवाव्यात . त्यानंतर प्राप्त झालेली प्रतिवेदने / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत , याची कृपया 
नोंद घेण्यात यावी . 


श्री . संजय देविदासराव कौंडण्यपुरे , 
उप प्रमुख अभियंता ( इ . प्र . ) पू.उ. , 

, 
महानगरपालिका आयुक्तांकरिता . 


PRO / 715 / ADV / 2021-22 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 


No. Dy . Ch . E./8371/A.E.(SUR)/E.S . , Dated 18th June 2021 


PUBLIC NOTICE 


Notice is hereby given pursuant to section 297 ( 1Xb ) of MMC Act , 1888 ( as amended up to 
date ) that , the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at their meeting to 
be held after 30 days from display of this Public Notices or such day thereafter , as the said 
application can conveniently be disposed off for authority to accept proposed 9.15mtr wide Regular 
Line of the Existing 6.10mtr . sanctioned RL of Nardas Nagar Road connecting to 13.40mtr . 
sanctioned RL of Tembhi Pada Road affecting the plot bearing CTS No. 50 , 51 , 53/1 , 61 to 76 , 78 , 
79 & 81 to 87 of Village Kanjur ( W. ) , in ' S ' Ward . 

Nardas Nagar Road is having 6.10mtr . wide Regular Line which was approved by Municipal 
Commissioner under section 297 ( 1Xa ) of MMC Act 1888 , u / No . AE ( SUR ) / ES / 23 , dated 13th July 
1995 and same is proposed to be widened to 9.15mtr . as per Regulation No. 19 ( Note - 1 ) of DCPR 
2034 . 


The Regular Line alignment of 9.15mtr . wide is as shown on plan , which was in - principle 
approved by Municipal Commissioner u / No . MCP / 8053 / dated , 23rd March 2021 shown in green 
color marked A - B - C - D on drawing . The prevailing alignment of sanctioned R.L. of 6.10mtr . is 
shown in Red Colour on plan displayed at office of Assistant Commissioner ' S ' Ward , and same is 
available for inspection in the office of Assistant Engineer ( Survey ) E.S. whose office is situted at 
Dy . Ch . Eng . ( B.P. ) E.S. near Raj Legacy residential complex , L. B. S. Marg , Vikhroli ( West ) 
Mumbai 400083 . 

Any person desirous of making any representation to the Corporation or bringing before the 
Corporation any suggestion / objection in respect of the said proposal may do so by letter addressed 
to Assistant Commissioner ' S ' Ward and or Assistant Engineer ( Survey ) E. S. ( Add : - Dy . Ch . E. 
( BP ) ES's office , Paper Mill Compound , Near Raj Legacy , L.B.S. Marg , Vikhroli ( W. ) 400 083 ) 
deliver at the said office within 30 days from the publication of this notice ( including holidays 
and weekly off ) . The letter received after such date , cannot be considered , which please be noted . 


SHRI SANJAY DEVIDASRAO KAUNDANYAPURE , 

Dy . Chief Engineer ( B.P. ) E.S. , 
For Municipal Commissioner . 


PRO / 715 / ADV / 2021-22 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


क्र . उप- प्र.अ. / ८५ ९ ८ / इ.प्र . / पू.उ. / दिनांक ११ जुलै २०२१ 


सार्वजनिक सूचना 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ ( आजतागायत सुधारित ) च्या कलम २ ९ ७ ( १ ) ( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे जाहीर सूचना देण्यात 
येत आहे . बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या “ एन ” विभागातील प्रस्तावित ९ .१५ मी . रुंदीची “ ऑफ श्रीमद रामचंद्र रोड ने बाधित अंतिम भूखंड 
क्र . ९ ४ , ९ ७ , ९ ८ व १०० टीपीएस -३ घाटकोपर ( पूर्व ) येथील रस्ता रुंदीकरणाबाबतचा प्रस्ताव , महापालिकेच्या सभेमध्ये , सदर सूचना प्रकाशित 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या नंतर येणाऱ्या किंवा जेव्हा केव्हा सदरहू प्रस्ताव महापालिकेच्या सोयीनुसार निकालात काढता येईल , अशा महापालिकेच्या 
सभेत मांडण्यात येईल . 


सद्यस्थितीत असलेला “ ऑफ श्रीमद रामचंद्र रोड ” हा रस्ता टीपीएस -३ घाटकोपर नुसार ६.१२ मी . रुंद रस्ता आहे . ह्या रस्त्याची रूंदी ९ .१५ 
मी . करण्याचे प्रस्तावित आहे . विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ च्या कलम १ ९ ( टिप्पणी -१ ) अन्वये ९ .०० मी . पेक्षा कमी रुंदीच्या 
रस्त्यांचे रुंदीकरण ९ .०० मी . किंवा त्यापेक्षा जास्त , स्थळाच्या सद्यस्थितीनुसार एमआरटीपी कायदा किंवा एमएमसी कायद्याअन्वये प्रस्तावित करण्याचे 
निर्देशित केले आहे . 


मा . महानगरपालिका आयुक्त यांनी क्र . एमसीपी / ८२८३ , दिनांक ३० मार्च २०२१ अन्वये तत्वतः मंजूर केलेली ९ .१५ मी . रस्ता रेषा A - B 
प्रमाणे नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविली आहे . ज्यामध्ये सद्यस्थितीत अस्तित्वातील ६.१२ मी . रुंद रस्ता लाल रंगात दर्शविली आहे . सदर प्रस्तावाचा 
नकाशा सहायक आयुक्त “ एन ” विभाग कार्यालय आणि सहायक अभियंता ( सर्वेक्षण ) पू.उ. , उप - प्रमुख अभियंता ( इ.प्र . ) पूर्व उपनगरे यांचे 
कार्यालय , राज लेगेसी इमारतीच्या बाजूला , लाल बहादूर शास्त्री मार्ग , विक्रोळी ( पश्चिम ) , मुंबई -४०० ०८३ , तसेच सहायक आयुक्त “ एन ” विभाग 
यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . 


ज्या कोणास उपरोक्त प्रस्तावाबाबत प्रतिवेदने / हरकती पाठवावयाच्या असतील त्यांनी सहायक आयुक्त “ एन ” विभाग यांच्या कार्यालयात 
अथवा सहायक अभियंता ( सर्वेक्षण ) पू.उ. , [ पत्ता : - उप - प्रमुख अभियंता ( इ.प्र . ) पूर्व उपनगरे यांचे कार्यालय , राज लेगेसी इमारतीच्या बाजूला , लाल 
बहादूर शास्त्री मार्ग , विक्रोळी ( पश्चिम ) , मुंबई -४०० ०८३ ] यांच्या कार्यालयात संबंधित नोटीस प्रकाशनाच्या दिवसापासून ३० दिवसाच्या आत ( सुट्टीचे 
दिवस धरून ) प्राप्त होतील अशाप्रकारे पाठवाव्यात . त्यानंतर प्राप्त झालेली प्रतिवेदने / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत , याची कृपया नोंद 
घेण्यात यावी . 


श्री . संजय देविदासराव कौंडण्यपुरे , 
उपप्रमुख अभियंता ( इ . प्र . ) पू.उ. 
महानगरपालिका आयुक्तांकरिता . 


PRO / 717 / ADV / 2021-22 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 


No. Dy . Ch . E./8598/ A.E. ( SURE.S . Dated 11th July 2021 


Public Notice 


Notice is hereby given pursuant to section 297 ( 1Xb ) of MMC Act , 1888 ( as modified upto 
date ) that , the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at their meeting to 
be held after 30 days from display of this Public Notice or such day thereafter , as the said 
application can conveniently be disposed off for authority to accept proposed 9.15mtr . wide Regular 
Line of the Existing 6.12mtr . wide road known as “ Off Shrimad Ramchandra Road ” connecting 
to 9.15mtr . wide Shrimad Ramchandra Marg affecting the plot bearing F. P. No. 94 , 97 , 98 & 100 
of TPS - III Ghatkopar , Ghatkopar ( E. ) in ‘ N ' Ward . 

The existing “ Off Shrimad Ramchandra Road ” is 6.12mtr . wide road as per TPS - III , 
Ghatkopar and same is proposed to be widened to 9.15mtr . as per note - 1 of Regulation No. 19 ( 3 ) 
of DCPR 2034 and as per subsequent order of Hon'ble Municipal Commissioner u / No . CHE / DP / 
73 / Gen / 2019-20 directing to widen the roads of width less than 9.00mtr . to 9.00mtr and above , as 
per site condition through MR & TP Act or MMC Act . 

The plan showing proposed 9.15mtr . wide Regular Line has been in - principly approved by 
Hon'ble Municipal Commissioner uNo . MCP / 8283 / dt . 30th March 2021 , as shown in green color 
marked A - B with prevailing alignment of 6.12mtr . existing road shown in Red Color is available 
for inspection in the office of Assistant Engineer ( Survey ) E.S. whose office is situated at Dy . Ch . 
Eng . ( B. P. ) E. S. near Raj Legacy Residential Complex , L. B. S. Marg , Vikhroli ( West ) 
Mumbai 400 083 and in the office of Assistant Commissioner ' N ' Ward . 

Any person desirous of making any representation to the Corporation or bringing before the 
Corporation any suggestion / objection in respect of the said proposal may do so by letter addressed 
to Assistant Commissioner ' N ' Ward & Assistant Engineer ( Survey ) E. S. [ Add : - Dy . Ch . E. ( BP ) 
ES's office , Paper Mill Compound , Near Raj Legacy , L.B.S. Marg , Vikhroli ( W. ) 400 083 ] deliver at 
the said office within 30 days from the publication of this notice ( including holidays and weekly 
off ) . The letter received after such date , cannot be considered , which please be noted . 


SHRI SANJAY DEVIDASRAO KAUNDANYAPURE , 


Deputy Chief Engineer ( B.P. ) E.S. 

For Municipal Commissioner . 


PRO / 717 / ADV / 2021-22 


जिल्हा 
परिषद 
, 
नागपूर 

क्र.जिपना 
/ 
वित्त 
/ 
वाले 
/ 
३२७१ 
/ 
२०२१ सन २०१८-१९ च्या वार्षिक लेख्यांचा खर्चाचा अहवाल ( पंचायत समितीच्या खर्चाच्या एकत्रित रकमेसह ) अंदाजपत्रक वर्ष २०१८-१९ 

सन २०१८-१९ चा प्रत्यक्ष खर्च जिल्हा परिषद सेस फंड हस्तांतरीत योजना हस्तांतरीत योजना अभिकरण योजना 

एकुण 

हस्तांतरीत योजना 
जिल्हा परिषद सेस फंड 

अभिकरण योजना 


अ.क्र . 


हिशोबाचे सदर 


एकुण 


१ / ( अ ) प्रशासन 


१६४७७२७१ || 


१६४७७२७१ 


२४३७२८७६७ 


२४३७२८७६७ 


२ / २०५३- सामान्य प्रशासन 


११२३८७६ ९ ८२ 


११२३८७६ ९ ८२ ॥ 


११५८०५४ ९९९ 


११५८०५४ ९९९ 


३ २२०२ - शिक्षण विभाग 


४ ९९ ५२२०० 


४७५००२५६०५ 


४७ ९९९ ७७८०५ 


३८६४७० ९ ६ 


४१११८ ९ ६२१४ 


४१५०५४३३१० 


४ २०५ ९ इमारती व दळणवळण 


१०७६११३०० 


९९ ७०५८८०६ 


७६०३८००० 


११८०७०८१०६ 


९ ०२३ ९ ५११ 


२८६८३६६१५ 


१२६ ९ २३६०७ 


५०३ ९९९ ७३३ 


५/२७०२ - पाटबंधारे 


९ ३६६००० 


११५१५०१२ ९ 


१२४५१६१२ ९ 


१०५०१ ९ ४३ 


९ ८०३५३६५ 


१०७१५ ९९ / 


१० ९ ६०८ ९ ०७ 


६/२२१० - आरोग्य 


७४४८२१० 


५७०८३१८४० 


१ ९ ००६४६०३ 


७६८३४४६५३ 


९ २८०४४३ 


४४५७५३२७८ 


१६८८३८१७६ 


६२३८७१८ ९ ७ 


गुरुवार 

ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 


७ २२१५ - ग्रामीण पाणी 

पुरवठा 


५१ ९ ५ ९ ३२८ 


२७३३२८५ ९९ 


२४५२४६४८५ 


५७०५३४४१२ 


४२२११७५६ 


२६६६६७२७३ 


२०४२४०३३३ 


५१३११ ९ ३६२ 


८/२४०१ कृषि 


१७५३३ ९ ०० 


३० ९ ०६७३५ 


८३३३१२२२ 


१३१७७१८५७ 


१४५२४०८७ 


२७५०१२१८ 


८००८३७१२ 


१२२१० ९ ०१७ 


९ / २४०३ - पशुसंवर्धन 


७७८७२५० 


१३६८०५८१२ 


१४४५ ९ ३०६२ 


५४१५७५८ 


१२४६५ ९ ८८० 


१३००७५६३८ 


१० / वने 


o 


११/२२२५ - समाज कल्याण 


७८२३ ९ ४८८ 


४४१ ९ ६७००२ 


६ ९ ०७ ९ ५०७ | 


५८ ९ २८५ ९९ ७ 


७१०२२ ९ ०८ 


५५८३३३८२६ 


५ ९ ०४६ ९ ७६ 


६८८४०३७१० 


१२ महिला व बाल कल्याण विभाग 


४४७ ९ ४२८२ 


१५५३६७५८ 


९९ ६३४१ ९ ६ 


१५ ९९ ६५२३६ 


२२१ ९ ८४२८ 


१३४७७३०८ 


१०५७८०७३ ९ 


१४१४५६४७५ 


१३ / पंचायत 


९ ०१०६०० 


११०७ ९९ ८३०० 


१११७००८ ९ ०० 


९९ ६०५६२ 


८८०२२०८१८ 


८ ९ ० ९ ८१३८० 


१४ / घसारा निधी 


३०००००० 


३०००००० 


३०००००० 


३०००००० 


१५ संकिर्ण 


२१५३ ९ ७५ 


२१५३ ९ ७५ 


६३ ९ ०० 


६३ ९ ०० 


( एकुण महसुली खर्च 


४०५३३३८०४ 


९ ५६३४८६५६८ 


७६३३ ९ ४०१३ | 


१०७३२२१४३८५ 


५६०७ ९ ५१५ ९ / 


७ ९ ७१४३६७ ९ ४ 


७४५ ९ ८५१४२ 


९ २७८२१७० ९ ५ 


५ 


जिल्हा 
परिषद 
, 
नागपूर सन २०१८-१९ च्या वार्षिक लेख्यांचा खर्चाचा अहवाल ( पंचायत समितीच्या खर्चाच्या एकत्रित रकमेसह ) अदाजपत्रक वर्ष २०१८-१९ 

सन २०१८-१९ चा प्रत्यक्ष खच जिल्हा परिषद सेस फंड हस्तांतरीत योजना अभिकरण योजना 

एकुण 
जिल्हा 
परिषद 
सेस 
फंड 

हस्तांतरीत योजना 

अभिकरण योजना 


अ.क्र . 


हिशोबाचे 
सदर 


एकुण 


भाडवल 


भाडवल भाग -१ 


१११०२३८०७३ 


१२८७५ ९ ०२५ 


१२३८ ९९ ७० ९ ८ / 


३४१७३४ 


९ ६४८१८८४१ 


१२२५०७ ९ ०३ 


१०८७६६८४७८ 


भांडवल भाग -२ 


( अ ) कर्जे 


विभाग २ बिनव्याजी कर्जे 


o 


विभाग 
३ 
- 
अनामत 
व 
तसलमात 


१२०२७१११७ 


१०७२३४२ ९ २ ९ 


७३०३५२०३ 


१२६५६४ ९ २४ ९ 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 


एकूण भाडवल 


१२०६१२८५१ 


२०३७१६१७७० 


१ ९ ५५४३१०६ 


२३५३३१७७२७ 


वित्त 
प्रेषण 


२६५०५० ९ ०७ 


६२४८ ९ ०३४४१ 


२१६८४६१५८ 


६८१०८००५०६ 


( एकुण खर्च 


४०५३३३८०४ 


१०६७३७२४६४१ 


८ ९ २१५३०३८ 


११ ९ ७१२११४८३ 


९ ४६४५८ ९ १७ 


१६२५७५०२००५ 


१२३८३७४४०६ 


१८४४२३३५३२८ 


शेवटची शिल्लक 


४१६५७३५२६ 


३३०८२५५२२३ 


७८६८ ९ ५ ९ ०० 


४५११७२४६४ ९ 


एकुण शेवटचे शिल्लकेसह 


१३६३०३२४४३ 


१ ९ ५६५७५७२२८ 


२०२५२७०३०६ 


२२ ९ ५४०५ ९९ ७७ 


योगेश कुंभेजकर , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा 
परिषद 
, 
नागपूर 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


Serial No. M 2123 


Public notice is hereby given that partnership formed in accordance with the provisions of 
Indian Partnership Act , 1932 by and between 1. Mr. Vikram Nagada & 2. Mr. Hariharan S. Iyer 
doing the business of Plastics in the name of M / s . Vardhman Plastics with their registered 
address at : 22 , 6th Floor , Jot CHS Ltd. , M. J. Phule Road , Dadar ( East ) , Mumbai 400 014 has been 
dissolved by mutual consent as of 31.03.2021 . 

Any person / s having any claim against the said firm shall submit it in writing stating therein 
claim amount , its basis & originated date at the aforesaid address on or before 22-07-2021 which 
please note . 


Sd / 
Mr. Vikram Nagda , 

Partner . 


Sd 
Mr. Hariharan S. Iyer , 

Partner . 


Place : Mumbai , 
Date : 8th July 2021 . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


Serial No. 2124 


TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED 


Notice 


Regd . Office : Nirmal Building , 9th Floor , Nariman Point , Mumbai 400 021 . 
NOTICE is hereby given that the certificate [ s ] for the under mentioned securities of 
the company has been lost / misplaced and the holder [ s ] of the said securities have applied to the 
company to issue duplicate certificate [ s ] . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its registered office within 15 days from the date ; else the company will proceed to 
issue duplicate certificate [ s ] without further intimation . 


Name [ s ] of the Holder [ s ] 
[ and Jt . Holder [ s ] , if any ] 


Kind of securities No. of Securities Distinctive Number [ s ] 
and Face Value and company's 

Name 


Phiroz Minocher Writer 


Equity , FV 

Re . 1 / 


325 Tata 
Consultancy 
Services Ltd. 


1957571672 
1957571996 


PHIROZ MINOCHER WRITER , 
[ Name ( s ) of the Holder ( s ) / Applicants ( s ) ] . 


Mumbai . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


Serial No. M 2125 


TATA STEEL LIMITED 


Notice 


Registered Office : Bombay House , 24 , Homi Mody Street , Mumbai 400 001 . 
NOTICE is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the 
Company have been lost and the holder of the said securities has applied to the Company to issue 
duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation . 

Name of holder : Ved Prakash Saxena , 313 ORDINARY SHARES OF RS.10 / - EACH of 
Distinctive numbers 


> 


197268331 to 197268410 ; 197268471 to 197268490 ; 612683324 to 612683374 ; 


798048133 to 798048173 ; 334456329 to 334456329 ; 316108425 to 316108465 ; 


388456336 to 388456414 . 


VED PRAKASH SAXENA , 


Meerut . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


Serial No. M 2126 


PUBLIC NOTICE 


HONEYWELL AUTOMATION INDIA LIMITED 

Regd . office . — 56 & 57 , Hadapsar Industrial Estate , Pune 411 013 . 
NOTICE is hereby given that the Certificate for the undermentioned securities of the 
Company has been lost / misplaced and the holder of the said securities has applied to the 
Company to issue Duplicate Certificate . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue Duplicate Certificate without further intimation . 
Folio No. : HWK0000050 . 


Kind of Securities 

and face value 


Certificate 

Nos . 


No. 
Of Shares 


Distinctive 

Nos . 


Name of the 

Shareholder 
Mrs. Mangalambal 

Eswar 


00002545 


100 


4243001-4243100 


Equity shares of 

face value 
Rs 10 / - each 


Mumbai , 
Date : 24th June 2021 . 


MRS . MANGALAMBAL ESWAR , 

Name of the Shareholder ( s ) . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


MUMBAI PORT TRUST , 
TRAFFIC DEPARTMENT , AUCTION SALE BRANCH 

NOTICE OF SALE 

Tm / SW / 4-1 / x / 1442 / 2021 
The undermentioned goods lying uncleared for over two months from the date of 
landing will be sold by e - Tender cum e - Auction Sale on 02/08/2021 or on any other 
subsequent date in conformity with the Provisions of Section 61 & 62 of Major Port 
Trusts Act 1963 , if the goods are not cleared within ten days from the date of this 
Notice . 

Page No : 1 
and kind of Pkgs . , Contents and to whom consigned 


NO . 


. 


Lying at WUPY ( AA / 2006 ) 

1 CONTAINER = 200 CARTONS 
101 CONTAINER CONTAINING 200 CARTONS POLYSTER YARN SPINDLES - EACH CATONS CONTAINING 
12 NOS . BOBBINS . 
con . ( 1 ) : M / S SINGH INTERNATIONAL 


Lying at WUPY ( AA / 3918 ) 

2 CASES 
METAL WORKING MACHINE- RUSTY , DAMAGED , UNREPAIRABLE , UNUSABLE CONDITION 
Con . ( 1 ) : BARNALA ELECTRONIES PVT . LTD 
Con . ( 2 ) : TANDON & ASSOCITES 
Lying at WUPY ( AA / 4391 ) 

1 CONTAINER 
CONTENTS : MACHINERIES AND ACCESSORIES IN FULLY DAMAGED CONDITION 
Con . ( 1 ) : DULIP SINGH 


: 


Lying at WUPY ( BB / 0615 ) 

2 C / S 
2 LARGB IRON MACHINERY PARTS : ( RECTANULAR IN SIZE ) - RUSTY AND DAMAGED CONDITION 
Con .: SAMRAT BICYCLES LTD 
Lying at WUPY ( BB / 1578 ) 

1 CONT . - 700 BAGS 
POLYMETHYL METHACY LADE MOULDING GRANULES 
Con .: GRAPHIC ARTS BOMBAY 
Lying at WUPY ( BB / 3768 ) 

2 CASES 
HEAP OF CIRCULAR AND SQARE SHAPED FIRE RESISTANT ABRASIVE BRICK / OBJECT FOR SMELTING 
WITH CAVITY IN CENTRE / ABRASIVE . 


: 


Con .: NOIDA STONE PVT.LTD . 
Lying at WUPY ( cc / 0119 ) 
3 DRUMS 
MPTY PLASTIC DRUMS - BROKEN CONDITION 
con : ASHOK TRADERS 
Lying at WUPY ( CC / 0119A ) 

9 DRUMS 
EMPTY IRON DRUMS - RUSTY AND BROKEN CONDITION 
Con .: ASHOK TRADERS 
Lying at : WUPY ( CC / 0744 ) 

32 PLT 
SYNTHETIC RUBBER - DETERIORATED 
Con .: KAMAL TRADING 
Lying at 
. WUPY ( cc / 3149 ) 
1 UNIT 
CEMENT MIXER TRUCK IN RUSTY , DAMAGED AND DI LAPIDATED CONDITION . 
Con . ( 1 ) : PUNJAB CHEMI PLANT LTD . 
cca . ( 2 ) : ARYA CORPN . PVT . LTD . 
Lying at : WUPY ( DD / 3761 ) 
3 UNITS 

UNITS OF TRUCKS ( DUMPER ) IN RUSTY AND DILAPIDATED CONDITION 
Icon .: BHS GHEERATHA ENGINEERING LTD . 
Lying at : WUPY ( BE / 1179 ) 

1 CASE 
SCANNER ( HEIGHT : 2.5 FT , WIDTH : 57 INCH ) , FULLY DAMAGED , DETERIORATED 
Con , ( 1 ) : GRAFIK INDIA 
Con . ( 2 ) : SYNDICATE BANK , 
uying at : WUPY ( ER / 1759 ) 

258 PKG 
VARIOUS TYPES OF FERRIES WHEEL ( KNOCKED DOWN CONDITION ) 
Con .: TRADCOM TRADING PVT.LTD . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


Paye NO .: 


2 


NO . and kind of Pkgs . 


Contents and to whom consigned 


: 


. 


: 


Lying at WUPY ( EE / 2819 ) 

28 BUNDLES 
HEAP OF BOTH SIDED COLOUR COATED IRON / STEEL SHEETS OF VARYING SIZES ( RECTANGULAR IN 
SHAPE ) - RUSTY AND DELAPTDATED CONDITION 
Con . : SUREKA COATED TUBES & SHEETS LTD . 
Lying at WUPY ( EE / 3211 ) 

12 SKID BUNDLES 
IRON / STEEL SHEETS IN RUSTY AND DAMAGED CONDITION . 
Con .: SUREKHA COATED TUBES & SHEETS LTD . 
Lying at . WUPY ( EE / 3212 ) 

92 PKGS 
STEEL ENVELOPES DEFECTIVE COLOUR COATED SHEETS : BENDED , RUSTY , BROKEN 
Con .: SUREKHA COATED TUBES & SHEETS LTD . 
Lying at WUPY ( EE / 4532 ) 

18 BDLS 
SEAMLESS STEEL TUBE / IRON TUBES OF VARYING IN LENGTH AND DIAMENSION- RUSTY AND 
PAMAGED CONDITION 
Con .: MARINE TRANSPORT CO.PVT . LTD . 
Lying at WUPY ( FF / 3557 ) 

2 MOTOR CYCLES 
MOTOR CYCLES - DAMAGED , BROKEN , DETERIORATED CONDITION 
con .: RAJIV SHALE 
Lying at WUPY ( HH / 08084 ) 
3 PKGS 
CT SCANNER EQUIPMENT - DAMAGED AND UNREPAIRABLE CONDITION 
Con .: SURLUX DIAGNOSTIC LTD 
Lying at WUPY ( MM / 03730 ) 

16 PKG 
WON - ALLOY STEEL FORGINGS ( MACHINE ) STRUCTURAL AND FORGED CONNECTORS- RUSTY 
Con .: EXPORTER : SUNMICK EXPORTS PVT LTD . 
Lying at WUPY ( MM / 03731 ) 

317 PKG 
NON - ALLOY STEEL FORGINGS ( MACHINE ) STRUCTURAL AND FORGED CONNECTORS- RUSTY 
Con .: EXPORTER : SUNMICK EXPORIS PVT LTD . 
Lying at WUPY ( MM / 03732 ) 

21 PKG 
NON - ALLOY STEEL FORGINGS ( MACHINE ) STRUCTURAL AND FORGED CONNECTORS- RUSTY 
Con .: EXPORTER : SUNMI CK EXPORTS PVT LTD . " 
Lying at : WUPY ( MM / 03733 ) 

21 PKG 
NON - ALLOY STEEL FORGINGS ( MACHINE ) STRUCTURAL AND FORGED CONNECTORS- RUSTY 
Con .: EXPORTER : SUNMI CK EXPORTS PVT LTD . 
Lying at WUPY ( MM / 03734 ) 

16 PKG 
NON - ALLOY STEEL FORGINGS ( MACHINE ) STRUCTURAL AND FORGED CONNECTORS- RUSTY . 
Con . : EXPORTER : SUNMICK EXPORTS PVT LTD . 
Lying at WUPY ( 09/04364 ) 

1 CONT = 196 CASES 
HANDICRAFT ARTICLES OF MARBLE . HANDICRAFT OBJECTS SUCH AS MARBLE WINE GLASSES , MUGS , 
PITCHER . MARBLE LAMPS ( WITH ELECTRICAL CONNECTION ) , SAUCERS . 
Convo NEO LITHIC INTL 

VUPY ( T / 4001 ) 


8 


8 


: 


LODRED POLYPROYLENE SIEBEC P FILTER . & PLASTIC DRUM . 

WUPY ( TT / 02789B ) 
NUS . FORK LIFTS ( SMALL SIZE ) 
SEOS ( SMALL SIZE ) IN RUSTY , DAMAGED , DILAPIDATED CONDITION 

DINOX TRAVELS AND EXPORTERS 
icon , ( 2 PUNJAB NATIONAL BANK , 


Tot Lots 


. 


27 


TRAFFIC MANAGER . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


कर व फी 


सातारा जिल्हा परिषद सातारा 
क्र / अर्थ / संकलन / ८३७ / २०२१ 

तक्ता क्र .२१ ई 

नियम ६६ अ ८ व ९ 
सातारा जिल्हा परिषद सातारा अंतर्गत चे सन २०१ ९ -२० च्या वार्षिक लेख्याचा गोषवारा दर्शविणारा तक्ता ( र . रूपभात ) 
अ.क्रं . जमेची बाजू व हिशोबाचे सदर रक्कम अ.क्रं . खर्चाची बाजू मुख्य हिशोबाचे सदर 

रक्क्म 
आरंभिची शिल्लक 

४५८२६ ९ २७ 
पंचायत समिती उपकर 

६५२८४४३६ 
पंचायत समिती अल्पबचत 
महसुली विभाग 

महसुली विभाग 

अध्यक्ष , सभापती , उपसभापती व सभासदर 
१ 

१ मानधन 
२ स्थानिक उपकर 

२ सामान्य प्रशासन 
पं.स.उपकर ६५२८४४३६ ३ शिक्षण 

२८००४६ ९ 
इतर जमा ९ ६८१५६ ४ इमारत व दळणवळण 

१८३८२८५१ 
३ स्थानिक उपकर लघुपाटबंधारे 

९ ०४२४ ९ 
४ अनुदाने 

६ 

वैद्यकीय 
अल्पबचत अनुदाने 

७ आयुर्वेद 
व्याज ८ सार्वजनिक आरोग्य 

९९ ७८४६ 
उपकर व्याज 

६२२८५१ ९ सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रीकी 

६४ ९ ११७८ 
अल्पबचत व्याज 

१० व्याज 
६ पोलीस 

११ शेती 

१४७१४४० 
७ | शिक्षण १२ पशुसवंर्धन 

६ ९ ०३१६ 
८ वैदयकिय 

१३ जंगले 
९ सार्वजनिक आरोग्य १४ समाजकल्याण 

१०४०७८४३ 
१५ सहकार 
११ पशुसंवर्धन 

१६ 

उधोगधंदे 
१२ उदयोग 

१७ सामुहिक विकास 
१३ बांधकामे १८ संकिर्ण खाते 

११५१६१ 
१४ निवृत्ती वेतन 

१ ९ निवृत्ती वेतन 
१५ संकिर्ण २० ३ टक्के अपंग निधी 

३११४१० 
१६ इतर जमा ३१५१ २१ महिला व बाल कल्याण 

४८५७४४२ 
एकूण महसूल विभाग 

६६८७८५ ९ ४ एकूण महसूल विभाग 

४७४३०२०५ 
२ भांडवली विभाग 


o 


१० शेती 


० 


o 


अ.कर्जे 


o 


० 


ब.अनामत 


० 


o 


० 


पं.स.उपकर 
पं.स.अल्पबचत 


० 


o 


० 


० 


एकूण भांडवल 


० 


तसलमात पं.स.उपकर 


० 


अल्प बचत 


अनामत व तसलमात 


पं.स.उपकर अनामत 


४७४३०२०५ 


प.स.उपकर तसलमात 


वित्त प्रेषण 
एकूण महसूल भांडवल व वित्त प्रेषण 

अखेरची शिल्लक 
पं.स.उपकर 
पं.स.अल्पबचत 


६५२७५३१६ 


एकूण भांडवल 


० 


६६८७८५ ९ ४ 


० 


एकूण महसूल भांडवल व वित्त प्रेषण 
एकूण एकंदर आरंभीच्या शिल्लके सह 


११२७०५५२१ ] 


एकूण एकंदर अखेरच्या शिल्लकेसह 


११२७०५५२१ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


स्थानिक उपकर 
स्थानिक कर 


४ 


५ 


७ 


तक्ता क्रं .२ ९ ई 

नियम ६६ अ ८ व ९ 
सातारा जिल्हा परिषद सातारा चे सन २०१ ९ -२० च्या वार्षिक लेख्याचा गोषवारा दर्शविणारा तक्ता ( र.अपमात ) 
अ.क्रं . | जमेची बाजू व हिशोबाचे सदर रक्कम अ.क्रं . खर्चाची बाजू मुख्य हिशोबाचे सदर 

रक्क्म 
आंरभीची शिल्लक 

३२५८१६४५०२ 
महसूली जमा विभाग 

महसूली खर्च विभाग 
१ कर व फी २६८१७६ १ अध्यक्ष , सभापती , उपसभापती व सभासदर मानधन 

७ ९ ६६३५ ९ 
२ २७१४२५७४६ २ सामान्य प्रशासन 

९ ३६१२८२२६ 
३ ३ ९ ०१२२५४ ३ शिक्षण 

६३१५०४४८४३ 
अनुदाने १५६३००२ ९ ००१ ४ इमारत व दळणवळण 

८३५ ९ २६११० 
इतर अनुदाने 

लघुपाटबंधारे 

३१०६८२०७ ९ 
६ व्याज १५४२ ९ ०८२३ वैद्यकीय 

३२२४८०५३ 
पोलीस 

आयुर्वेद 

१४७८७५६८ 
८ शिक्षण 

२७३०७५ ८ सार्वजनिक आरोग्य 

१०५२४१७७०२ 
९ वैधकिय 

६०७२१२ ९ सार्वजनिक आरोग्य अभियांऋीकी 

६६८३०८८५६ 
१० सार्वजनिक आरोग्य 

१८२४१२० १० व्याज 
११ शेती 

३४४३२७ शेती 

१३२२७३५३३ 
१२ पशुसंवर्धन १२ पशुसवंर्धन 

२ ९ २५३२८१७ 
उधोग 

१३ जंगले 
बांधकामे ३५ ९ ६०७३६ १४ समाजकल्याण 

१७ ९ ५४५५५२ 
१५ निवृत्ती वेतने 
१५ सहकार 

२६८२१८३ 
१६ संकिर्ण 

७८४३ ९ ६७३ १६ उधोगधंदे 
१७ सामुहिक विकास 

३६७७५४२१ 
१८ संकिर्ण खाते 
१ ९ निवृत्ती वेतन 

३४ ९ ११४० ९ ०३ 
२० संकिर्ण खाते 

२२३२१०८३०६ 
२१ महिला व बाल कल्याण 

१४७३१६६० 
२२ एकात्मिक बाल विकास 

१६६८४८४७ ९ 
एकूण जमा महसूली विभाग 
१६२१२४७५१४३ एकूण खर्च महसूली विभाग 

१६४७५३००१७१ 
२.भांडवल 

२.भांडवल 
१ 

१ 
व्याजी कर्जे 

११३१२४ व्याजी कर्जे 
बिनव्याजी कर्जे 

| बिनव्याजी कर्जे 


१४ 


० 


अकर्जे 


अ कर्जे 


0 


o 


एकूण अकर्जे 


११३१२४ 


एकूण अकर्जे 


२ 


ब अनामत व तसलमात 


२ 


ब अनामत व तसलमात 


अनामत 


१७६१०७१६२ 


अनामत 


१४ ९ ४७६३७१ 


तसलमात 


२२७५२३१३ 


तसलमात 


१४५५६७०० 


१ ९ ८८५ ९ ४७५ 


१६४०३३०७१ 


१ ९ ८ ९ ७२५ ९९ 


१६४०३३०७१ 


एकूण अनामत व तसलमात 
| एकूण २.भांडवल 
एकूण महसूल व भांडवल 
३ वित्तप्रेषण 
एकूण महसूल भांडवल व वित्तप्रेषण 


१६४११४४७७४२ 
१०३८६६१०२ ९ ६ 


३ 


एकूण अनामत व तसलमात 
एकूण २.भांडवल 

एकूण महसूल व भांडवल 
वित्तप्रेषण 
एकूण महसूल भांडवल व वित्तप्रेषण 

अखेरची शिल्लक 
एकूण एकंदर अखेरच्या शिल्लके सह 


१०४१२२८२१७८ 


२६७ ९ ८०५८०३८ 


२७०५१६१५४२० 


३००४६०७१२० 


एकूण एकदर आरंभिची शिल्लके सह 


३००५६२२२५४० 


३००५६२२२५४० 


विनय गौडा जी सी , भा.प्र.से. , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
सातारा जिल्हा परिषद , सातारा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


